महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२०. 


निधी वितरण.....(तात्पुरती व्यवस्था) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
तारीख: ०५ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ : - 

१ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 

२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ एप्रिल, २०२० 

३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक २४ एप्रिल, २०२० 

४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ एप्रिल, २०२० 

५) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०४ मे, २०२० 

६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०८ मे, २०२० 

७) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ०८ मे, २०२० 

८) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ मे, २०२० 

९) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ०१ जून, २०२० 

१०)आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ०९ जून, २०२० 

११)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ जून, २०२० 

१२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ जुले, २०२० 

१३)आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ०६ जुलै, २०२० 

१४)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ जुले, २०२० 

१५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ जुलै, २०२० 

१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२० 

१७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२० 

१८)आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० 

१९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२० 

२०)झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० 


— 


पृष्ठ १२ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 
२१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२०/प्र.क्र.१०५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२० 
२२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० 
२३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२० 
२४ आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२० 
24) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२० 
२६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० 
२७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२० 
२८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० 
२९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०२० 
३० आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२० 
39) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२० 
३२)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२०/(५७/२०)/अर्थसंकल्प,दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 
३३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 
३४)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२० 
३५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२० 
३६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२० 
३७ आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०४/का.६, 
दिनांक १४ डिसेंबर, २०२० 
३८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२० 
३९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ डिसेंबर, २०२० 
४०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ डिसेंबर, २०२० 
४१वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २२ डिसेंबर, २०२० 
४२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२० 
४३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-२०२०/प्र.क्र. 
०८/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २१ डिसेंबर, २०२० 
४४) शासन निर्णय क्र. एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-२/एसडी-१, दि. २८ डिसेंबर, २०२० 
४५) शासन निर्णय क्र. राछासे २६२०/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, दि. ०१ जानेवारी, २०२१ 
४६) शासन निर्णय क्र. राछासे २६२०/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, दि. ०५ जानेवारी, २०२१ 
प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा 
निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


शासन निर्णय - 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
००१, संचालन व प्रशासन (००) (00) (०१) नगरपालिका आयुक्‍त (शिक्षण) 
4 मंडळांचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय | महाराष्ट्र राज्य ३५४६.५५ 
शाळा मंडळांचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अधिकारी (२२०२००१२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०४, आयुक्‍त 
तात आयुक्‍त (शिक्षण) 
2 । निरीक्षण (००) (०० (०१ प्रा शाळांची तपासणी महाराष्ट्रराज्य ७५८७.२ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(22020024) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५ 
रि : ae आयुक्‍त (शिक्षण) 
३ | प्राथमिक शाळा तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद महाराव राज्य १७२६४२.७५ 
न महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२००४८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, तडा 
ae oan आयुक्त (शिक्षण) 
४ | शिक्षक प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) (09) ne ११०४८.८ 
— महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
fir महाविद्यालये (2202005 §) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ हग 
<p य a aie Te आयुक्‍त (शिक्षण) 
५ | महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (09) अशासकीय a ४२१११.८ 
a महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
fr. कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने 
(२२०२००८४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
र शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) ne 
महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०३) पूर्व प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहाय्य (२२०२०१०१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०२, आयुक्‍त 
अंगासकोंय प्रार्थमिक झाळांना संतां आयुक्‍त (शिक्षण) 
७ | अशासकीय प्रा शाळांना , (00) (००) (०१ महाराष्ट्रराज्य ६४९९.७ 
ee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अझासकीय प्रा' शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त (शिक्षण) 
८ es बी deal ages 992 8§ 903.3 
१९६, जिल्हा परिषदांना , (०१ प्रा महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०१७३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१४) आयुक्‍त (शिक्षण) 
९ महाराष्ट्र em HET THY २०९२४.८ 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने (२२०२०१८२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
: प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (03) आयुक्‍त (शिक्षण) तरि, 
[४ . . ७ 7 
इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (02) इतर । महाराष्ट्र राज्य, पुणे हम 
स्थानिक संस्थाना अनुदाने (२२०२०२०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
००१, संचालन व प्रशासन (00) (०१) महाराष्ट्र राज्य आयुक्‍त (शिक्षण) 
११ eat त्त ee nen 2080.24 
AT व उच्च मा शिक्षण मंडळ महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२०२६२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
याता आयुक्‍त (शिक्षण) 
१२ | १०१, निरीक्षण (०१) मा शाळांची तपासणी (०१) jee 3044404 
बक ih महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(०१) मा शाळांची तपासणी (२२०२०२७१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
; १०९, शासकीय माध्यमिक शाळा (00) (09) मुलांसाठी व आयुक्त (शिक्षण) an 
रै मुलींसाठी शासकीय माध्यमिक शाळा (२२०२०४२२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे : 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक ser व कनिष्ठ आशा 
a सतत eae आयुक्‍त (शिक्षण) 
१४ । महाविद्यालयांना सहाय्य (०० (०१) Wer nea ene 8422 433.44 
_— ना. राहायक अनुदान महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांना सहायक अनुदान (दत्तमत) 
(२२०२०४४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 
१५ महाविद्यालयांना सहाय्य पूर्वा व्ययंनं Wat मड राष्ट्र राज्य ४१०७०.७५ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना सहाय्य आगा वा येवा का आयुक्त (शिक्षण) 
१६ | महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०४) अज्ञासकीय कनिष्ठ १७२६८७७.५ 


महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०४७८) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) 
१७ पत र यालयांता तहाण सैनिकी ; महाराष्ट्र राज्य २६०.५ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०९) सैनिकी शाळांना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदान (२२०२०५०२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) 
१८ म बाला ताय eerie त त्या ७४८८.२५ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०७ अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०५११) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०१) भूतपूर्व शासकीय 
माध्यमिक शाळांकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व| आयुक्‍त (शिक्षण) 
गी. त APRA eee — राना 292 830.94 
पंचायत समिती , १९६१ याच्या कलम १८२ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२०५३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना (००) (०२) भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ आयव 
महाविद्यालयासाठी महाराष्ट्र जिल्हा a आयुक्‍त (शिक्षण) 
२० | महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत महाराष्ट्र राज्य, पुणे १०१९६.४५ 
- 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये न 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५४९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (०० (०३) माध्यमिक | आयुक्त (शिक्षण) 
२१ क्षणाकरिता इतर स्थानिक संस्थां सहायक । महाराष्ट्र राज्य २३२५६०५.६ 
शि इतर स संस्थांना सहायक । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदाने (२२०२०५५८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (00) (०५) कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) eee 
ग महाविद्यालयांसाठी इतर स्थानिक संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे म, 
अनुदाने (२२०२०५७६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, ८००, 
इतर खर्च (००) (09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत EI 
aera गाच्या कळस dee | . आयुकत (शिक्षण) 
२३ | समिती , १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये हरयाणा पो ९१६५.२ 
परिषदांना ww 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (इतर प्रौढ शिक्षण भ्र : 
कार्यक्रम) (२२०२०९८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २००, carat (Pero 
२४ | इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (००) (09) राज्य प्रौढ शिक्षण र डाक _ ४०२८.३५ 
काग महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१०२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, 
संचालन व प्रशासन (co) (०१) शिक्षण संचालक आयुक्‍त (शिक्षण) 
२५ ३९४३४.४ 


(२२०२१०९१) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००३, oa 
weeks wer आयुक्‍त (शिक्षण) 
२६ | प्रशिक्षण (०१ Br प्रशिक्षण (०१) (०१) शि. याता १०२८३ .९ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षण (२२०२१११५) 
2 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, १०८, आयुक्‍त (शिक्षण) वल 
: OX, 
परीक्षा (00) (09) शासकीय परीक्षा मंडळ (22029399) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, आयुकत शिल 
२८ | इतर खर्च (०१) इतर खर्च (०१) (०१) शासकीय शिशू केंद्र woe र ) ३४३.६ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१३३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, डा 
a wi ey आयुक्‍त (शिक्षण) 
२९ | इतर खर्च (03) न्यायाधिकरणे (०३) (०१) झाळा aa 3294.24 
— महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, a 
ee अमिक आयुक्‍त (शिक्षण) 
३० | संचालन व प्रशासन (००) (०४ प्रा शिक्षण २२६९.५५ 
चालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (२२०२३०३८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 
शह. | लयात तय रगात | Heres UGE १०४०४१.६५ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (११) नवीन अशासकीय | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ आता 
मंत aie तरा अज्यासकीय | आयुक्त (शिक्षण) 
३२ | महाविद्यालयांना सहाय्य (00) (92) अशासकीय see TS ३६०५५.४ 
sites 'गध्ये जादा उकळ्या Seem महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांम जादा तुकडया उघडणे 
(२२०२२३२३७९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) वरत 
२२ | जिल्हा परिषदांना सहाय्य (09) (०७ केंद्रीय प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे — 
शाळांची आस्थापना (२२०२३७०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, 
र संचाळन व प्रशासन (00) (04) आयुक्‍त (शिक्षण) आयुक्‍त (शिक्षण) ee 
: (22021832) महाराष्ट्र राज्य, पुणे = 
मागणी क्रमांक ई -3, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक आयुक्‍त 
३५ | कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण | (क्रीडा व युवक सेवा) ३३८२५.८ 
कार्यक्रम (०१) (09) राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४००१६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक आयुक्‍त 
३६ | कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र | (क्रीडा व युवक सेवा) ७०४३.४ 


छात्रसेना (०२) (०१) बालवीर सेवा व मार्गदर्शन- 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला, मुंबई यांना 
सहायक अनुदाने (२२०४००३४) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक आया 
कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र आयुक्त (शिक्षण) 
३७ ल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र aa 9308.84 
a महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
छात्रसेना (०२) (०३) महाराष्ट्र छात्र सेना (२२०४१३१७) 
2208, HIST व युवक सेवा, 009, संचालन व प्रशासन आयुक्त 
३८ । (०० (०१ क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय । (क्रीडा व युवक सेवा) २१९७३.२५ 
(२२०४१३७१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, HIST व युवक सेवा, १०१, शारीरिक शिक्षण EI 
(09) शारीरिक शिक्षण (09) (०२) राष्ट्रीय शिस्त क्रीडा व युवक सेवा) ere 
e) 
२९ योजनेची आस्थापना-पी.टी.आय. (शारीरिक प्रशिक्षण ( ee ) 
निदेशक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निदेशक) (२२०४१४०६) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर आयुक्त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम आयुक्त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर Brera are तीव 
४० युवक कल्याण कार्यक्रम a (क्रीडा व युवक सेवा) १३.८ 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०२) औरंगाबाद येथील ea आ 
युवक वसतिगृहाला पाता महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
युवक वसतिगृहाला वित्तीय सहाय्य (22089833) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (०१) आयुक्‍त 
४१ | क्रीडा परिषद (०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद |) (क्रीडा व युवक सेवा) ४५ 
(२२०४१५४२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (१०) आयुक्‍त 
४२ | क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (१०) (०१) HIST) (क्रीडा व युवक सेवा) ६६०२.५५ 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१६७६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१५) आयुक्त 
क्रीडांगणे (१५) (०१ wera विकास a 
83 (क्रीडा व युवक सेवा) २९५.९ 
(२२०४१६९४) महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मागणी क्रमांक ई - ३, २२२५ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ८००, इतर आतका शि 
४8 खर्च (००) (00) (02) जनजातींच्या बोलीभाषेतील bil ils पुणे ८४५.२५ 
पुस्तकांची निर्मिती (२२२५००८३) कक 
मागणी क्र. ई- 3, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत आयुक्‍त (शिक्षण) 
४५ । व्यक्तींचे कल्याण (co) (०२) वृध्द, अपंग आणि i उ १४८३.९५ 


निराधारांचे कल्याण - अपंगांकरीता एकत्रीकृत शिक्षण 
(२२३५२९७६) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


अक्र. लेखाशिर्ष" नियंत्रकअधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्र. ई - ३, २२५१ सचिवालय-सामाजिक सेवा 
२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा ०९०, सचिवालय सह सचिव 
४६ | (०१) सचिवालय (०१) (09) शाळेय शिक्षण व क्रीडा । शालेय शिक्षण व क्रीडा ८७२८ 
विभाग (दत्तमत) (२२५१००२४) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


मागणी क्र. एन-३, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७८९ 
अनुसूचित जाती साठी विशोष घटक योजना, (09) 


सह सचिव 


४७ शालेय शिक्षण व क्रीडा २१२६५० 
अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०३) समग्र शिक्षा भाग, मंत्रालय, मुंबई : 
ee विभाग, , मुंबई 
अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२॥७४६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७८९ ae 
अनुसूचित जाती साठी विशोष घटक योजना, (09) गह तव 
४८ : शालेय शिक्षण व क्रीडा १३४९४५ 


अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०४) समग्र शिक्षा 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२॥७५५) a 


२. सन 2020-2029 या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 
उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 

१) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 
येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

३) अनुदान वितरीत करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये नमूद केलेल्या नियमांचे 
पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान 
अदा करावे. 

४) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्‍यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही झाल्याची 
खात्री करावी. 

५) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

६) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्यकता आहे Ba तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

७) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 

८) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाबीव्दारे तरतूद केलेल्या योजनांच्या निधी 
वितरणासंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक आहे. 

९) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्रापत करावीत. शक्‍यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित 
करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक 
अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

qo) शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS aR 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

११) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच झासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवली आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (8811८ 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१२) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिळासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावीत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स frases सिस्टीमनेच (ECS) करण्यात 
यावे. 


१३) शिष्यवृत्ती / शिक्षणश्युल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. अशा 
सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१४) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१५) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाला असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 

SN ear Poet are स््तातात SSE WaT GVETET OTe ATRL a, AS 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवश्यकतेप्रमाणे 
यथास्थिती नियोजन, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१६ “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे तसेच दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ व दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच या 
मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (८05) अदा करण्यात यावेत. 

१७) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाळी जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

१८) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

१९) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 

प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 
३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०, अनुक्रमांक ३५ करिता 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६९५/व्यय-५, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२० व अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. १/व्यय-५, दिनांक ०५ जानेवारी, २०२१, अनुक्रमांक ४७ व ४८ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. ६६७/व्यय-१४, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०५१३०१०८२८२१ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०. 
११: 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२२. 


२४. 


२५. 
२६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 
ण jahara: 


a, 
18286e67ae7423b98bfd800865585eb8601521f09 
5, postalCode=400032, 

MUMBAI, 


stl 
ser imber=: 

D H U M A L 6806b179b794879acf360f5, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
SPORTS DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=RAMDAS GANPAT DHUMAL 
Date: 2021.01.05 18:36:29 +05'30" 


(रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचालक 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


ddcff993441f6c634862546e9d122e0db55 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प 
२७. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
२८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
२९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
३०. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 
३१. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
32. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 
३३. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३४. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


